महाराष्ट्र शासन 
PAH :- पुनर्वि-१०२१/प्र.क्र. १९/का-१४२७, 
नियोजन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ फ़ेब्रुवारी, २०२१. 


प्रमाणपत्र 

प्रमाणित करण्यात येते की, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय येथील गट-"अ" व गट-"ब" (राजपत्रित) 
मधील अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५० व्या वर्षी किंवा ३० वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाल्यांनतर शासकीय 
सेवेत राहण्याची पात्रता अजमावून पाहण्याकरिता शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. पुनर्वि १०१४/ प्र.क्र.८०/ 
का.१४२७, दिनांक २४ एप्रिल,२०१९ अन्वये गठीत केलेल्या पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीस अनुसरुन 
उपसंचालक, गट-"अ" (राजपत्रित) व संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी गट-"ब" (राजपत्रित) या 
संवर्गामधील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा ५०/५५ वर्षापलीकडे शासन सेवेत पुढे चालू ठेवण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

उपसंचालक, गट-"अ" (राजपत्रित) 


१.श्री. एस. सी. लाड 
२.श्री. रा. ग. सोनखासकर 
३.श्री. सं. म. पाठक 

४.श्री. भू. वि. देशपांडे 
५.श्री. शा. ना. माळी 

६श्री. अ. वि. सुने 


संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-"ब" (राजपत्रित) 


१.श्रीमती अ. वि. पवार 

२.श्रीमती ए. के. किर्तने 

३.श्री. गु. बा. सुपेकर 

४.श्रीमती सा. सु. रणखांबे 

५.श्री. म. अ. चौधरी 

६.श्री. कि. गु. परदेशी 

७.श्री. शा. स. सोनवणे 
२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेश उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०३११३३३८७११६ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Tushar Purushottam »*= 
Hirlekar 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई (२ प्रती) 
त्यांना सूचित करण्यात येते की, सदरहू प्रमाणपत्र संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवाभिलेखात 
ठेवण्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करावी. 
२) निवडनस्ती. 


